Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


[ पृष्ठे १४ , 

किंमत : रुपये ११.०० 
वर्ष ५, अंक १२ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, 

वार , मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन३० , शके १९ ४०- चैत्र ६, शके १९४१ 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा., अ . क्र . ५१ . 

संचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

आदेश 


क्र . प्रा.वि.यो.हुडकेश्वर ( बु.) व नरसाळा-कलम ३० -मुदतवाढ-टिपीव्ही- २७८२-२०१९. 

ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे उल्लेखिलेली) तीच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 
मौ . हुडकेश्वर ( बु.) व नरसाळा या गावांच्या क्षेत्रासाठीची प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) कलम २६(१) अन्वये दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रसिद्ध 
प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० चे पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार , उक्त महानगरपालिकेने उक्त प्रसिद्ध विकास योजना 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६ चे पोट- कलम ( १) नुसार सूचना, शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत किंवा त्यापुढे 
शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीच्या आत पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी वाढीव मुदत १२ महिन्यांपेक्षा जास्त नाही, अशा वाढीव मुदतीच्या आत कलम 
२८ च्या पोट-कलम ( ४) अन्वये, विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्याकिंवा बदलांच्या सूचीसह, विकास योजनेचा मसुदा राज्य 
शासनास मंजुरीकरिता सादर करणे आवश्यक आहे. ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमातील कलम ३० चे पोट-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार उक्त प्रसिद्ध प्रारूप विकास 
योजना प्रसिद्धीकरणापासून सहा महिन्याच्या मुळ मुदतीत म्हणजेच दिनांक २७ मे , २०१७ पर्यंत शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक 
होते. परंतु, उक्त महानगरपालिकेने उक्त प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजना दिनांक १३ एप्रिल , २०१८ रोजी शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर केलेली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक २७९ , दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये उक्त प्रसिद्ध विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये दिनांक १३ एप्रिल , २०१८ पर्यंत सादर करण्यासाठी मुदतवाढ घेण्यास मंजुरी दिली असून त्यास अनुसरून आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका यांनी पत्र क्र . १६५५, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये, दिनांक १३ एप्रिल ,, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजुरीबाबत विनंती केली 


आहे ; 


ना . - एक- अ -१ ( ३१८८ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १९ ४०- चैत्र ६ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-प्र.क्र . १८१३-२३११-५०८ - नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केले 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने नमूद केलेली कारणेविचारात घेऊन त्यांनी मागीतलेली मुदतवाढ दिनांक १३ एप्रिल , २०१८ पर्यंत मंजूर 
करणे आवश्यक असल्याबाबत संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र, पुणे यांची खात्री पटली आहे 

त्याअर्थी, आता, शासन अधिसूचना दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट-कलम (१ ) नुसार उक्त प्रसिद्ध विकास योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर 
करण्याकरिताची मुदत दिनांक १३ एप्रिल , २०१८ हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत . 


पुणे : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी , २०१९. 


नो . र . शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना , 

पुणे . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा., अ . क्र . ५२ . 


BY DIRECTOR , TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


ORDER 


No. Hudkeshwar (Bk .) & Narsala -Sec . 30 - Extension - TPV - 2-782-2019. 


Whereas, Municipal Corporation ofNagpur (hereinafter referred to as “ the said Municipal Corpora 
tion ”) has published the Draft Development Plan of newly merged village Hudkeshwar (Bk .) & Narsala 
(hereinafter referred to as " the said Published Draft Development Plan ” ) under sub - section ( 1) of 
Section 26 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said 
Act”) on 28th November , 2016 & published a notice to that effect in the Government Gazette on 28th 
November 2016%; 


And whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act, the 
said published Plan alongwith the list of modifications or changes made in the draft Development Plan 
under sub - section (4 ) of Section 28 is required to be submitted to the State Government for sanction by 
the Said Municipal Corporation , within a period of six Months from the date of publication of Notice 
under Section 26 in the Official Gazette or within such further period as may be extended by the State 
Government, but such extended period not to exceed more than 12 months in aggregate ; 


And whereas , as per sub - section ( 1) of Section 30 of said Act, the said Published Draft Development 
Plan was required to be submitted by the said Municipal Corporation to Government for sanction within 
initial time limit of six months from publication i. e. up to 27th May , 2017. But the said Municipal 
Corporation has submitted the said Published Draft Development Plan to Government on 13th April , 
2018 ; 


And whereas , the Commissioner , Municipal Corporation of Nagpur has requested the Director of 
Town Planning to extend the said period upto 13th April, 2018 , vide its letter No. 1655 , dated 27th Novem 
ber , 2018 , along with the Resolution No. 279, dated 24th September, 2018 passed to that effect ; 


And Whereas , Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1813-3211 
CR - 508 -UD - 13 , dated 1st December , 2016 has delegated powers, to extend the period under Section 30 of 
the said Act , to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ; 


And Whereas , after considering reasons mentioned by the said Municipal Corporation , the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that, it is expendient to extend the period 
for the submission of the said publised Plan under sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act , to 
Government up to and inclusive of dated 13th April , 2018 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २१-२७, २०१९ / फाल्गुन ३० , शके १९४०- चैत्र ६, शके १९ ४१ 


३ 


Now therefore , in exercise of the powers delegated to him under Government Notification dated 1st 
December , 2016 the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune is pleased to extend the 
period for thesubmission of the said published Plan to Government under sub - section ( 1) of Section 30 
of the said Act up to and inclusive of dated 13th April, 2018 . 


Pune : 
Dated the 7th February , 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 

Pune. 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा. , अ. क्र . ५३ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल . 


क्रमांक नपग - नरवि - कावि -८६-२०१९. 


गडचिरोली शहरासाठी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस -२७१६-सीआर-२८ ( अ) 
२०१६-नवि-९ , दिनांक २० डिसेंबर, २०१६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक ६ फेब्रुवारी , २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे. उक्त प्रमाणे 
मंजूर व अंमलात आलेल्या सुधारीत विकास योजनेमध्ये नगर परिषद , गडचिरोली सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४१ , दिनांक ४ जून , २०१८ चे 
ठरावानुसार खालील अनुसूचीत नमूद प्रमाणे फेरबदल करण्याचे नगर परिषदेने ठरविले आहे. 

अनुसूची 
अ.क्र . आरक्षण क्रमांक / मौजा खसरा नं ./विकास क्षेत्रफळ विकास योजनेमधील विद्यमान वापर 

फेरबदलानंतरचा 
आराखड्यातील आरक्षण क्र प्रस्तावीत जमीन वापर 

प्रस्तावीत जमीन वापर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
मौजा रामपूर तुकुम नगर भूमापन क्र . २१ ९ ३ , १८०६.२५ रहिवासी वापरासाठी 

मोकळी जागा 

शॉपींग सेंटर व 
( गडचिरोली) २१ ९ ४ , २१ ९ ५ . 

चौ.मी. 

( पोलीस विभागाचे पार्कीग 
ताब्यात ) 


१ 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद, गडचिरोलीचेकार्यालयात कामकाजाचे वेळेत ( सुट्टीचे दिवस वगळून ) जनतेच्या 
अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आलेला आहे . 

आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ३७( १) अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उपरोक्त फेरबदलाबाबत जर 
कोणाला काही आक्षेप व सुचना सुचवावयाच्या असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसीद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत अध्यक्ष , नगर परिषद , गडचिरोली यांना लेखी सादर करण्यात यावे, उक्त कालावधीत आलेल्या सुचना व आक्षेपावर विचार करून 
फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 

सौ.योगीता प्रमोद पिपरे , 
गडचिरोली : 

अध्यक्षा, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१९ . 

नगर परिषद , गडचिरोली. 


भाग १- अ ( ना.वि.पु. ). म.शा.रा., अ . क्र . ५४ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


Modification under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


No. NGP-TPS - WS- 86-2019. 


The development Plan of Gadchiroli (revised) has been sanctioned vide government Resolution 
No. TPS - 2716 - CR - 28 ( A )-2016 -UD - 9 , dated 20th December , 2016 and has come into force from 6th Febru 


ary , 2017. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १९ ४०- चैत्र ६ , शके १९ ४१ 


The Municipal Council, Gadchiroli has Proposed modification in the aforesaid Development Plan 
vide Resolution No. 41, dated 4th June, 2018 as below. 


SCHEDULE 


Area 


Present use 


Sr. 
No. 


Site No./ 
Mouza 


Khasara No./ 
reservation at 
development plan 


Use of Dev . 

Plan 


Proposed use 

after 
modification 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


1 


Residential 


Mauja -Rampur City Survey 1806.25 
Tukum, 

No. 2193,2194, sq. mt . 
( Gadchiroli ) 2195 


Open land 
(Under Police 
Department) 


Shopping Centre 
and Parking 


The Plan and reports containing the description of the above modification can be seen in the office 
of the Municipal Council, Gadchiroli during the office hours. 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is 
hereby notified that any objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate 
in writing to the President, Municipal Council , Gadchiroli within a period of 30 days from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette so that the same shall be con 
sidered before submitting the proposal to Government for sanction . 


Gadchiroli : 
Dated the 28th February , 2019 . 


Y. P. PIPRE, 

President , 
Municipal Council, Gadchiroli . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा., अ. क्र . ५५ . 

मुख्याधिकारी, नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक २८६- नपंला-२०१९. 


महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक एमसीओ-२०१३-प्र.क्र . ८४- भाग- १-नवि-१४ , दिनांक १ मार्च, २०१४ नुसार 
लाखनी ग्रामपंचायत हद्दीचे संपूर्ण क्षेत्र लाखनी नगर पंचायत म्हणून गठीत झालेले आहे. त्याचे प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , 
नगर विकास विभाग क्रमांक एन.यु.एम.- प्र.क्र . ९९- नवि-१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी झाले आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १) मधील तरतुदीनुसार लाखनी नगर पंचायतीने सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्रमांक ६, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ नुसार लाखनी नगर पंचायत हद्दीचे संपूर्ण क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला 
आहे. ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे ते क्षेत्र दर्शविणारा लाखनी नगर पंचायत हद्दीचा नकाशा लाखनी नगर पंचायत 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३( २) अन्वये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. नियोजित विकास योजनेचे अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत असून अशा हरकती/ सूचना 
असतील तर हे जाहीर प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचेदिनांकापासून ३० दिवसाच्या ( तीस दिवस ) आत लेखी स्वरूपात लाखनी 
नगर पंचायतीकडे देण्यात याव्यात . त्यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम २३( १) नुसार नगर पंचायत त्यावर योग्य तो विचार 


करेल . 


लाखनी : 
दिनांक ११ मार्च २०१९ . 


कु . कांचन गायकवाड , 

मुख्याधिकारी, 
लाखनी नगर पंचायत , 

लाखनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २१-२७, २०१९ / फाल्गुन ३० , शके १९४०- चैत्र ६, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा., अ. क्र . ५६ . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 


Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


No.286 - NPL- 2019. 


Government Notification Urban Development Department No. M.C.O.- 2013 - C.R . 84 - Part 1 -CD - 14 , 
dated 1st March , 2014 has established Lakhani as new Nagar Panchayat. The notification has been 
published in Maharashtra Government Gazette Extra ordinary No. N.U.M - C.R- 99 - CD - 18 , dated 
12th February , 2015 Lakhani Nagar Panchayat under its General body Resolution No. 06 , dated 27th 
February , 2019 declared its intention to prepare Development Plan of the Lakhani Nagar Panchayat 
limit as per provision of Section 23 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The 
copy of the Plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is displayed and kept 
open for the inspection of the public on all working days during office hours at the office of Lakhani 
Nagar Panchayat , Lakhani as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . 


Suggessions / objections if any are invited from the public and which should be communicated in 
writing within 30 ( Thirty ) days from the date of publication of intention in Maharashtra Government 
Gazette for consideration by the Nagar Panchayat under Section 23( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 


Lakhani : 
Dated the 11th March , 2019 . 


Ku. KANCHAN GAIKWAD , 

Chief Officer, 
Lakhani Nagar Panchayat, 

Lakhani . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.). म.शा.रा. , अ. क्र . ५७. 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक नपभं -मुअ-बांध -९६०-२०१९ . - 


मंजूर केली 


भंडारा शहर विकास ( सुधारित ) मंजूर योजनेत प्रस्तावित भंडारा गट क्रमांक ४ ९ ० मधील १.०२ हे. आर . जागा भंडारा शहराच्या विकास 
आराखड्यामध्ये हरितपट्टा म्हणून ( Green Zone) दशविली आहे . सदर जमीन पडीत असून त्या जागेचा उपयोग व्हावा यादृष्टीकोनातून श्री . 
किशोर मोतीराम वाघमारे, रा. संत कबीर वार्ड , भंडारा यांनी विकास आराखड्यामधील बदल करण्याकरिता नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये किरकोळ फेरबदल करून वाणिज्य व निवासी वापराकरिता बदल दर्शविण्याबाबत अर्ज केला आहे . 
भंडारा शहराची विकास योजना शासनाने नगर विकास व आरोग्य विभाग ठराव क्रमांक टी.पी.व्ही.- २-३०८५, दिनांक २९ मे , १९९ २ अन्वये 

असून दिनांक १ नोव्हेंबर, १९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे . या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत नगर परिषदेचे साधारण सभा दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१८ , ठराव 
क्रमांक ३ अन्वये मंजूर केलेला आहे . 

भंडारा गट क्र . ४९ ० मधील १.०२ हे. आर . जागा मंजूर भंडार शहर विकास योजनेत हरितपट्टयात दर्शविलेली असून किरकोळ फेरबदलाचा 
इरादा जाहीर केला आहे. उक्त किरकोळ फेरबदल दर्शविणा- या नकाशावर अध्यक्ष, नगर परिषद , भंडारा यांनी दिनांक व स्वाक्षरी केलेली 
आहे. सदरहू नकाशा नगर परिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जाहीर करण्यात येते की , सदरहू किरकोळ फेरबदलासंबंधी जनतेच्या 
सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचेदिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत अध्यक्ष , नगर परिषद , भंडारा यांचेकडे लेखी 
स्वरूपात सादर करव्यात . उक्त किरकोळ फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून विहित मुदतीत आलेल्या 
सूचना वा हरकतीचा नगर परिषदेकडून विचार करण्यात येईल . 


भंडारा : 
दिनांक ७ मार्च २०१९ . 


सुनील बा . मेंढे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , भंडारा. 


ना . - एक- अ-२ ( ३१८८). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१७ 


मंगळवार , मार्च १२ , २०१९ / फाल्गुन २१ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 

आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार 

फेरबदल . 
क्रमांक मनपाना- नरवि -२०९२-२०१९. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१( १) अन्वये शासन 
अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र . ३००( अ)-९ ७-नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्रमांक टिपीएस -२४००-१६२८ - सी.आर. -२००-२०००- नवि -९, दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ 
पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२४०१-८८५-प्र.क्र .- ७६-नवि-९ , दिनांक 
२७ फेब्रुवारी , २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा नारी, खसरा क्रमांक ६३ , ६४/१-२ व ६५/१-२ येथील विश्राम नगर ( कल्पना नगर ) 
ले- आऊट मधील “प्राथमिक शाळा ” याकरीता दर्शविलेली व विकास योजना आराखड्यात नामनिर्देशित केलेल्या जागेचे नामाभिधान बदलवून उक्त 
जागा उद्यान विकास करण्यास्तव आरक्षित करण्यास्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल 
करण्याचे ठरविलेले आहे व यास्तव नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३४५, दिनांक २९ जानेवारी, २०१९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही 
करण्यास मंजूरी प्रदान केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ 


७ 


त्याअर्थी, आता, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारीत विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना 
विभाग, श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग, तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर-४४०००१ 
या ठिकाणी कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सुचित 
करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशीत झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सुचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अभिजीत बांगर , 


नागपूर : 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 


BY COMMISSIONER NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No. NMC - TPD - 2092-2019. 


Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Section 31 (1) has been partially sanctioned by the Govt. vide Urban 
Development Department Notification No. TPS - 2496-2643 - CR - 300 (a )-97 -UD -9 , dated 7th January, 2000 and came 
into force from 1st March , 2000. Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Government 
Notification No. TPS - 2400-1628 -CR - 200-2000 -UD -9 , dated 10th September, 2001 and came into force from dated 
21st September, 2001. Also NagpurMunicipal Corporation has been declared as the ‘ Planning Authority ’ for Nagpur 
City except the areas covered under seven scheme vide Govt. Notification No. TPS - 2401-855 - CR -76 -UD - 9 , dated 
27th February, 2002 . 

And , Whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous of 
making somemodification u /s 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below : 

In the Sanctioned Development Plan of Nagpur land bearing Khasara No. 63 , 64 / 1-2 & 65 / 1-2 , of Mouza Nari 
within NagpurMunicipal Corporation Limit is designated as “ Primary School ” . This land is necessary for Public use 
and Nagpur Municipal Corporation is desirous to acquire . The land for Public use Hence , as per Section 37 ( 1) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Nagpur Municipal Corporation has decided to modify the land 
use of the land bearing Khasara No. 63 , 64/1-2 & 65/ 1-2, of Mouza Nari from Primary School to Garden . 

Now , therefore , the Nagpur Municipal Corporation has passed the resolution vide Resolution No. 345 , dated 
29th January, 2019 to make the aforesaid modification . 

The part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept open at the 
office of the Town Planning Deptt., Wing B & C . Third Floor, Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj Administrative 
Building Mahapalika Marg. CivilLine ,Nagpur 440001 ,NagpurMunicipal Corporation , for inspection by public during 
office hours on all working days. The suggestions and objectionswhich may be received to Municipal Corporation 
in respect of the said modification to the Development Plan within a period of onemonth from the date ofpublication 
of this notice , will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the said modification proposal to the 
State Government for sanction . 

ABHIJIT BANGAR , 
Nagpur : 

Commissioner, 
Dated the 6th March 2019 . 

Nagpur Municipal Corporation , Nagpur. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६ . 

आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल . 
क्रमांक मनपाना- नरवि -२०९३-२०१९. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन , 
अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४ ९६-२६४३ -प्र.क्र . ३००( अ)-९ ७- नवि -९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागशःमंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्रमांक टिपीएस -२४००-१६८४- सी.आर. -२००-२००० -नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ 
पासून अंमलात आली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्रमांक २४०१-८८५ -प्र.क्र .- ७६-नवि-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी , २००२ 
अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र 

वगळून उर्वरीत नागपूर 

महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण 
म्हणून घोषित केलेले आहे. 


शहराकरीता नागपूर 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा जरीपटका येथील रमेश ममतानी चौक ते बारा खोली चौक या दरम्यान असलेल्या 
विद्यमान १८.०० मी . रुंद रस्त्याची रूंदी ही मंजूर विकास योजना आराखड्यात दर्शविल्यानुसार २४.०० मी . ऐवजी १८.०० मी . दर्शविण्याकरीता 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे ठरविलेले आहे व यास्तव नागपूर महानगरपालिकेने ठराव 
क्रमांक ३४४ , दिनांक २९ जानेवारी , २०१९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजूरी प्रदान केली आहे . 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारीत विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना 
विभाग , श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग, तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , 

नागपूर -४४०००१ 
या ठिकाणी कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सुचित 
करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशीत झाल्याचेतारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सुचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अभिजीत बांगर , 


नागपूर : 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४७ . 


BY COMMISSIONER NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No. NMC - TPD - 2093-2019. 


Whereas , the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , Section 31 (1 ) has been partially sanctioned by the Govt. vide Urban 
Development Department Notification No. TPS -2496-2643 -CR- 300( a )-97 - UD -9 , dated 7th January, 2000 and came 
into force from 1st March, 2000. Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Government 
Notification No. TPS - 2400-1628 - CR - 200-2000 -UD - 9 , dated 10th September, 2001 and came into force from dated 
21st September, 2001. Also NagpurMunicipal Corporation has been declared as the ‘Planning Authority for Nagpur 
City except the areas covered under seven scheme vide Govt. Notification No. TPS - 2401-855 -CR- 76 - UD-9 , dated 
27th February, 2002. 

And , Whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous of 
making somemodification u /s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २१-२७, २०१९/फाल्गुन ३० , शके १९४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ ९ 


In the Sanctioned Development Plan of Nagpur City the 24.00 mtr. wide D.P. road is proposed between Itarsi 
Railway Over Bridge to Barakholi T- Point for Mouza Jaripatka . In the said 24.00 mtr. wide D.P. road is required to 
be reduced to 18.00 mtr . wide D.P. road from Ramesh Mamtani Sq . to Barakholi T- Point as per existing road 
development on Site . 


And , whereas, as per Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Nagpur Municipal 
Corporation has decided to modify 24.00 mtr. wide D.P. road by reduce the width of road upto 18.00 mtr. wide D.P. 
road from Ramesh Mamtani Sq .to Barakholi T-Point for Mouza Jaripatka and for this Nagpur Municipal Corporation 
has passed the Resolution No. 344 , dated 29th January , 2019 to make the aforesaid modification . 

Now , therefore , the part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept 
open at the office of the Town Planning Deptt., Wing B & C. Third Floor, Shri Chhatrapati Shivaji MaharajAdmin 
istrative Building ,Mahapalika Marg., Civil Line , Nagpur 440001 , Nagpur Municipal Corporation , for inspection by 
public during office hours on all working days. The suggestions and objections which may be received to Municipal 
Corporation in respect of the said modification to the Development Plan within a period of onemonth from the date 
of publication of this notice, will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the said modification 
proposal to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 6th March 2019 . 


ABHIJIT BANGAR , 

Commissioner , 
NagpurMunicipal Corporation, Nagpur. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 

आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल . 


क्रमांक मनपाना - नरवि -२०९४-२०१९. 


.. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१(१) अन्वये शासन , 
अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र . ३००( अ)-९ ७- नवि -९ , दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागश : मंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्रमांक टिपीएस -२४००-१६२८ - सी.आर. -२००-२००० - नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ 
पासून अंमलात आली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसुचना क्रमांक टीपीएस- २४०१-८८५- प्र.क्र .- ७६ - नवि -९, दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून 

घोषित केलेले आहे. 


येथील जुना 


आणि ज्याअर्थी, 

नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा 

नागपूर 

बगडगंज ते ग्रेट नागरोडला जोडणा- या रस्त्याची रूंदी ही मंजूर 
विकास योजना आराखड्यात दर्शविल्यानुसार २४.०० मी . ऐवजी ९ .०० मी . करून विकास योजना आराखड्यात दर्शविणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे ठरविलेले आहे व यास्तव नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३४३ , 
दिनांक २९ जानेवारी , २०१९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. 


त्याअर्थी, आता , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारीत विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना 
विभाग, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग,तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४०००१ या 
ठिकाणी कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सुचित 
ना . - एक- अ-३ ( ३१८८). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३०, शके १९४०- चैत्र ६ , शके १९ ४१ 


करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशीत झाल्याचेतारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सुचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अभिजीत बांगर , 


नागपूर : 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 


दिनांक ६ मार्च २०१९ . 


HTI 9-34 (37841.) (77. f . 9. ) 7. 9. 27., 31. 55.88 . 


BY COMMISSIONER NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 
Modification under section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No. NMC - TPD - 2094-2019. 


Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Section 31 (1 ) has been partially sanctioned by the Govt. vide Urban 
Development Department Notification No. TPS - 2496-2643-CR - 300 (a )-97-UD - 9 , dated 7th January , 2000 and came 
into force from 1st March , 2000. Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Government 
Notification No. TPS -2400-1628 - CR - 200-2000 -UD - 9 , dated 10th September, 2001 and came into force from 
dated 21st September, 2001. Also NagpurMunicipal Corporation has been declared as the ‘ Planning Authority for 
Nagpur City except the areas covered under seven scheme vide Govt. Notification No. TPS -2401-855 -CR -76 -UD - 9, 
dated 27th February , 2002. 

And , Whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous of 
making some modification u /s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as detailed below : 

In the Sanctioned Development Plan of Nagpur City the 24.00 mtr . wide D.P. road is proposed between Old 
Bagadganj to Great Nag road forMouza Nagpur said 24.00 mtr .wide D.P. road is required to be reduced to 9.00 mtr. 

And whereas , as per Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Nagpur Municipal 
Corporation has decided to modify 24.00 mtr. wide D.P. road into 9.00 mtr . from Old Bagadganj to Great Nag Road 
for Mouza Nagpur, Nagpur Muncipal Corporation has passed the Resolution No. 343 , dated 29th January, 2019 to 
make the aforesaid modification . 


Now , therefore , the part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept 
open at the office of the Town Planning Deptt ., Wing B & C. Third Floor, Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj Admin 
istrative Building , Mahapalika Marg., Civil Line, Nagpur 440001, Nagpur Municipal Corporation , for inspection by 
public during office hours on all working days . The suggestions and objections which may be received to Municipal 
Corporation in respect of the said modification to the Development Plan within a period of one month from the date 
of publication of this notice , will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the said modification 
proposal to the State Government for sanction . 

ABHIJIT BANGAR . 
Nagpur : 

Commissioner, 
Dated the 6th March 2019 . 

NagpurMunicipal Corporation ,Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ ११ 


१८ 


गुरूवार , मार्च १४ , २०१९ / फाल्गुन २३ , 


शके १ ९ ४० 


१ 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५० . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्र .- मनपाना - नरवि - २०१८-२०१९. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन , 
अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र . ३००( अ)-९ ७-नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली असून 
ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - सी.आर.-२००-२००० -नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ 
पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसुचना क्र . टिपीएस -२४०१-८८५-प्र.क्र .- ७६-नवि-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरिता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. 

“ आणि ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत मौजा नागपूर , नगर भूमापन शिट क्र . २०६ मधील नगर भूमापन क्र . २७२ , आराजी 
१३७८.७५० चौ . मी . ही जागा सार्वजनिक/निमसार्वजनिक वापराअंतर्गत शाळा यास्तव नामनिर्देशित असून , या जागेचा जमीन वापर बदलवून उक्त 
जागा महानगरपालिका कार्यालय वापराकरिता फेरबदल करण्यास्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये 
प्रस्तावित आहे. उक्त मौजा नागपूर, नगर भूमापन शिट क्र . २०६ मधील नगर भूमापन क्र . २७२ , ही जागा नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकीची 
असून , या क्षेत्राकरिता नियोजन प्राधिकरण नागपूर महानगरपालिका आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा नागपूर, नगर भूमापन शिट क्र . २०६ मधील नगर भूमापन क्र . २७२, आराजी 
१३७८.७५० चौ . मी . ही जागा विकास योजना आराखड्यामध्ये दर्शविल्यानूसार सार्वजनिक /निमसार्वजनिक जमीन वापराअंतर्गत शाळा यास्तव 
नामनिर्देशित असलेला जमीन वापर बदलवून उक्त जागा महानगरपालिका कार्यालय प्रयोजनार्थफेरबदल करण्यास्तव नागपूर शहराच्यामंजूर 
विकास योजनेत माहराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे व यासाठी नागपूर 
महानगरपालिकेने ठराव क्र . ३४६ , दिनांक २९ जानेवारी , २०१९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . ” 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३०, शके १९४०- चैत्र ६ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाश , महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ या 
कार्यालयात कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आले आहे . तरी नागरिकांना सुचित 
करण्यात येते की , ही सुचना प्रकाशीत झाल्याचेतारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सुचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 


अभिजीत बांगर , 


दिनांक ५ मार्च, २०१९ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५१. 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 


MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING ACT, 1966 


No. NMC -TPD - 2081-2019. 


Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions ofMaharashtra Regional and town 
Planning Act, 1966 , Section 31 (1) has been partially sanctioned by the Governmentvide Urban Development Department Notifi 
cation No. TPS - 2496-2643- CR - 300 (a)-97 -UD -9 ,Dated 7th January, 2000 and cameinto force from 1st March , 2000. Excluded part 
of Development Plan has been sanctioned vide Government Notification No. TPS- 2400-1628 - CR -200-2000 -UD - 9 , dated 10th 
September, 2001 and came into force from dated 21st September, 2001. Also NagpurMunicipal Corporation has been declared 
as the ‘Planning Authority’for Nagpur City except the areas covered under seven scheme vide GovernmentNotification No. TPS 
2401-855 -CR- 76 - UD - 9, dated 27th February, 2002 . 


And Whereas , in the said Revised Sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous ofmaking some 
modifications under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below 


“ In the sanctioned development plan of the Nagpur City , on the land admeasuring 1378.750 sq.mt. ofMouza Nagpur, 
bearing City Survey Sheet No. 206 , City Survey No. 272, is designated as a “ School ” under Public/ Semipublic land use, which 
is proposed to be deleted and to be included in Nagpur “Municipal Corporation Office” , as per Section 37 of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966. The ownership of the said land is of NagpurMunicipal Corporation , Nagpur. The 
Planning Authority for this area is NagpurMunicipal Corporation . 


And Whereas , as per Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , NagpurMunicipal Corpo 
ration , has decided to modify the land use for land bearing City Survey No. 206 , City Survey No. 272 , of Mouza Nagpur 
admeasuring 1378.750 sq. mt. which is designated as a “ School " under Public/ Semipublic Zone in sanctioned development 
plan of Nagpur City & to be included in “ MunicipalCorporation Office” . 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the Resolution No. 346 , dated 29th January, 2019 to make the aforesaid 
modification . 


Now , therefore, the part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept open at the 
office of the Town Planning Department of Nagpur Municipal Corporation for inspection be public during office hours on all 
working days. The suggestions and objections which may be received to Municipal Corporation in respect of the said modifi 
cation to the Development Plan within a period of one month from the date of publication of the notice , will be heard by the 
Municipal Commissioner before submitting the said modification proposal, to the State Government for sanction . 


ABHIJIT BANGAR , 

Commissioner, 


Nagpur : 
Dated the 5th March , 2019 . 


Nagpur Municipal Corporation, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४० - चैत्र ६, शके १९ ४१ १३ 


१ ९ 


शके १ ९ ४० 
शनिवार , मार्च १६ , २०१ ९ / फाल्गुन २५ , 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्र .- मनपाना - नरवि - २०८१-२०१९. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन 
अधिसूचना, नगर विकास विभाग , क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र . ३००( अ)-९ ७- नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस -२४००-१६२८ - सी.आर.-२००-२०००-नवि-९ , दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ 
पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१-८८५-प्र.क्र .- ७६ - नवि -९, दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र 

वगळून उर्वरित नागपूर 

शहराकरिता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत महामेट्रो यांचेमार्फत मौजा अजनी व मौजा सोमलवाडा,वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड 
ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन ( ३५० मी .) ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) व विवेकानंद नगर चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्सपर्यंत ( ३४० मी .)रॅम्प व फ्लायओव्हरच्या 
बांधकामाकरिता विकास योजनेतील ३० मी . रूंदीचा रस्ता वर नमूद ठिकाणी ३८ मी . रुंद करणे प्रस्तावित केलेले आहे . 

यास्तव उपरोक्तप्रमाणे दोन्ही ठिकाणी विकास योजनेत नमुद ३० मी . रुंदीचा रस्ता ३८ मी . करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये फेरबदल प्रस्तावित करण्यात येत आहे व यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३४७, 
दिनांक २९ जानेवारी , २०१ ९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे ; 

त्याअर्थी, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा , महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत, बी व सी विंग , तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ या 
कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सूचित 


ना . - एक- अ-४ ( ३१८८). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २१-२७, २०१९ / फाल्गुन ३० , शके १९ ४०- चैत्र ६ , शके १ ९ ४१ 


करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अभिजीत बांगर , 


नागपूर : 
दिनांक ५ मार्च, २०१९ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 


ITT 9-34 (37841.), (71. g . g.), H. STI. PT., 31. 55.43 . 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 


MODIFICATION UNDER SECTION 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. NMC- TPD - 2081-2019.— 


Whereas, the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions ofMaharashtra Regional and town 
Planning Act, 1966 , Section 31 ( 1) has been partially sanctioned by the Government vide Urban Development Department Notifi 
cation No. TPS -2496-2643-CR - 300 (a ) -97 -UD -9 ,Dated 7th January, 2000 and came into force from 1st March , 2000. Excluded part 
of Development Plan has been sanctioned vide Government Notification No. TPS -2400-1628 -CR - 200-2000 - UD -9 , dated 10th 
September, 2001 and came into force from dated 21st September, 2001. Also NagpurMunicipal Corporation has been declared 
as the ‘Planning Authority for Nagpur City except the areas covered under seven scheme vide Government Notification No. TPS 
2401-855 -CR -76 -UD - 9, dated 27th February, 2002 ; 

Whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous of making some 
modifications under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below 

" In the sanctioned development plan of the Nagpur City, the 30.00 mtr. wide D. P. road is proposed between Hotel Pride 
to Sonegaon Police Station (350.00 mtr.) (National Highway No. 7) for Mouza Ajni and Vivekanand Nagar Chowk to Paul 
Complex ( 340.00 mtr .) for Mouza Somalwada . Said 30.00 mtr. wide D.P.road is required to be widended to 38.00 mtr . as per 
requirement of Maharashtra Metro Rail Corporation/National Highway Authority of India for the construction ofMetro via 
duct-cum - Four Lane Flyover & the proposal of modification for 30.00 mtr. wide D.P. road to be Modified for 38.00 mtr. width is 
received from the Maharashtra Metro Rail Carporation /National Highway Authority of India . 


Whereas, as per Section 37 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , NagpurMunicipal Corporation , 
has decided to modify the 30.00 mtr . wide D.P. road into 38.00 mtr . from Hotel Pride to Sonegaon Police Station (350.00 mtr.) 
(National Highway No. 7 ) for Mouza Ajni & Vivekanand Nagar Chowk to Paul Complex ( 340.00 mtr.) for Mouza Somalwada 
and Nagpur Municipal Corporation has passed the Resolution No. 347, dated 29th January, 2019 to make the aforesaid 
modification . 


The part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept open at the office of the 
Town Planning Department of Nagpur Municipal Corporation for inspection by public during office hours on all working days. The 
suggestions and objections which may be received to Municipal Corporation in respect of the said modification to the Develop 
ment Plan within a period of onemonth from the date of publication of this notice ,will be heard by the MunicipalCommissioner 
before submitting the said modification proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 5th March , 2019 . 


ABHIJIT BANGAR , 

Commissioner, 
NagpurMunicipal Corporation , Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


